सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र . ३८ ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७-२३ , २०२० : भाद्रपद / अश्विन , २६-०१ , 


शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे - १४ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती, भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार - ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित ६४ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 

असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा ६५ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
१०२१ 

अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

अधिसूचना. 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

१०३२ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


Adv . Ramesh S. Sonawane , as " Special Public 
Prosecutor" made vide Government Notification 
No. SPP - 2218 / 152 / C.R.50/ D - XIV, dated 16th 
April , 2018 with immediate effect. 


NOTIFICATION 


Law and Judiciary Department , 
Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400032 


2. There will be no claim of any ſees from the 
Government or applicant in above mentioned case 
on the part of Adv . Ramesh S. Sonawane . 


By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra 


Dated 30th June , 2020 


No. SPP - 2218 /152 / C.R.50 / D - XIV : - In view of 
the letter received from the applicant Shri Tushar 
Jaisingh Rajput regarding Adv. Ramesh S. Sonawane, 
sccking cancellation of his appointment as Special 
Public Prosecutor ( or conducting the Session Case 
No. 88/2016 pending before the Session Court , 
Jalgaon , ſor his personal reasons, the Government 
of Maharashtra hereby cancels the appointment of 


( Yogesh H. Ameta ) 
Joint Secretary and Legal Advisor, 
Law and Judiciary Department 


औ . भाग १-३८ 


१०२१ 


१०२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७-२३ , २०२० : भाद्रपद / अश्विन , २६-०१ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


२ 


आदेश 


सहाय्यक निबंधक , यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 

नोंदणी रद्द आदेश 


मी व्ही . एल . पोतंगले, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था अंबाजोगाई, 
ता . अंबाजोगाई, जिल्हा बीड , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन शंकर नगर 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. मोरेवाडी, ता . अंबाजोगाई, जि . बीड , 
नोंदणी क्रमांक - बीएचआर/ एजेआय / एचएसजी/ ओएस / ५१४/ ८७ दि . ०७ / 
० ९ / १ ९ ८७ , असा असून संस्थेची आज दि . १३/०३/२०२० पासून नोंदणी 
रद्द करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन 
झाले असून संस्था निगमनिकाय असल्याचे बंद झाले आहे . 


वाचा : - १. शंकर नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. मोरेवाडी, ता . अंबाजोगाई 

जिल्हा बीड , संस्थेचे अंतिरिम आदेश दि . ३०/१२/२०१४ . 
२. शंकर नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. मोरेवाडी, ता . अंबाजोगाई 

जिल्हा बीड , संस्थेचे अंतिम आदेश दि . ३०/०३/२०१५ . 
३. अवसायक शंकर नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. मोरेवाडी, 
ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड , यांचा अहवाल दि . ०३/०३/२०२० . 
४. दै अंबाजोगाई टाईम्स मधील जाहीर प्रगटन दिनांक ११/०७/२०१८ . 
५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ 


बीड , १३ मार्च, २०२० . 


व्ही एल पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था , अंबाजोगाई ता . जि . बीड . 


मधील तरतूद . 


३ 


सहाय्यक निबंधक , यांजकडून 


क्र . ४०६/ सनिअ/ प्रशासन / अवसायन / नोंदानी रद्द / सन २०२० : - ज्या 
अर्थी शंकर नगर सहकारी गृनिर्माण संस्था मर्या. मोरेवाडी ता . अंबाजोगाई, 
जि . बीड ही संस्था या कार्यालयाचे आदेश दि . ३०/१२/२०१४ अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार 
अंतिमरीत्या अवसायनात काढण्यात आलेली होती व दि . ०३/०३/२०१५ 
अन्वये उक्त संस्था अतीमरीत्या अवसायनात घेण्यात आली. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 

नोंदणी रद्द आदेश 


वाचा : - १. अयोध्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. मोरेवाडी, ता . अंबाजोगाई 

जिल्हा बीड, संस्थेचे अंतिरिम आदेश दि . ३०/१२/२०१४ . 
२. अयोध्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. मोरेवाडी, ता . अंबाजोगाई 

जिल्हा बीड, संस्थेचे अंतिम आदेश दि . ३०/०३/२०१५ . 
३. अवसायक अयोध्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. मोरेवाडी, 
ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड , यांचा अहवाल दि . ०३/०३/२०२० . 
४. दै अंबाजोगाई टाईम्स मधील जाहीर प्रगटन दिनांक ११/०७/२०१८ . 
५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ 


मधील तरतूद. 


क्र . 


ज्या अर्थी माजी अवसायक यांनी दैनीक अंबाजोगाई आईम्स मध्ये 
दिनांक ११/०२/२०१६ रोजी जाहीर प्रगटन देवून येणे देणेबाबतच्या रकमा 
अवसायकाकडे जमा करनेबाबत दि . १५/०३/२०१६ रोजीच्या संस्थेच्या 
अंतिम सर्वसाधारण सभेत मागणी केलेली होती. तसेच श्री . व्ही . आर . 
जाधव , अवसायक शंकर नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या मोरेवाडी 
तथा प्रमुख लिपीक संलग्न कार्यालय यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसाधरण 
सभा दि .०३ / ०३ / २०२० रोजी बोलविलेली होती परंतु सदर सभेस संस्थेचा 
कोणत्याही सभासदाने उपस्थित राहुन संस्थेचे देणे अथवा येणे बाबत 
हरकत / आक्षेप अवसायकाकडे सादर केलेला नाही. दि . महाराष्ट्र स्टेट 
को - ऑप हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लि . मुंबई जिल्हा कार्यालय बीड 
यांचेकडून दूरध्वनीव्दारे घेतली असता त्यांनी असे नमूद केलेले आहे की 
सदर संस्थेस हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन कर्ज थकबाकी नाही . बीड 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा अंबाजोगाई या शाखेतील संस्थेच्या 
बँक खातेचा दि . ०७/०३/२०२० अखेरचे उताऱ्यावरुन बँक बॅलन्स फक्त 
०० / - आहे. तरी अवायकांनी संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज संपलेले 
असून संस्थेकडे कोणत्याही प्रकारचा निधी नसल्यामुळे धनकोचे देणे देता 
येत नाहीत . सभासदाच्या भागाची रक्कम परत करता येत नाही. संस्थेविषयी 
कोणत्याही सभासदास आस्था दिसून येत नाही. त्यामुळे अवसायक यांनी 
दि . ०३/०३/२०२० रोजीच्या अंतिम अहवाल सादर करुन संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


/ सनिअ /प्रशासन / अवसायन / नोंदानी रद्द / सन २०२० : - ज्या 
अर्थी अयोध्या सहकारी गृनिर्माण संस्था मर्या. मोरेवाडी ता . अंबाजोगाई, 
जि . बीड ही संस्था या कार्यालयाचे आदेश दि . ३०/१२/२०१४ अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार 
अंतिमरीत्या अवसायनात काढण्यात आलेली होती व दि . ३०/०३/२०१५ 
अन्वये उक्त संस्था अतीमरीत्या अवसायनात घेण्यात आली. 


ज्या अर्थी माजी अवसायक यांनी दैनीक अंबाजोगाई आईम्स मध्ये 
दिनांक ११/०७/२०१८ रोजी जाहीर प्रगटन देवून येणे देणेबाबतच्या रकमा 
अवसायकाकडे जमा करनेबाबत दि . ०१/०३/२०२० रोजीच्या संस्थेच्या 
अंतिम सर्वसाधारण सभेत मागणी केलेली होती. तसेच श्री . व्ही . आर . 
जाधव , अवसायक अयोध्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या मोरेवाडी 
तथा प्रमुख लिपीक संलग्न कार्यालय यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसाधरण 
सभा दि .०३ / ०३ / २०२० रोजी बोलविलेली होती परंतु सदर सभेस संस्थेचा 
कोणत्याही सभासदाने उपस्थित राहुन संस्थेचे देणे अथवा येणे बाबत 
हरकत / आक्षेप अवसायकाकडे सादर केलेला नाही . दि . महाराष्ट्र स्टेट 
को - ऑप हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लि . मुंबई जिल्हा कार्यालय बीड 


त्या अर्थी , संस्थेची नोंदणी रद्द करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार व अवसायकांनी 
दिलेली अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्था नोंदणी 
रद्द करनेबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७-२३ , २०२० : भाद्रपद / अश्विन , २६-०१ , शके १ ९ ४२ 


१०२३ 


जि . बीड ही संस्था या कार्यालयाचे आदेश दि . ३०/१२/२०१४ अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार 
अंतिमरीत्या अवसायनात काढण्यात आलेली होती व दि . ३०/०३/२०१५ 
अन्वये उक्त संस्था अतीमरीत्या अवसायनात घेण्यात आली. 


यांचेकडून दूरध्वनीव्दारे घेतली असता त्यांनी असे नमूद केलेले आहे की 
सदर संस्थेस हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन कर्ज थकबाकी नाही . बीड 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा अंबाजोगाई या शाखेतील संस्थेच्या 
बँक खातेचा दि . ०७/०३/२०२० अखेरचे उतारयावरुन बँक बॅलन्स फक्त 
११४ / - आहे . तरी अवायकांनी संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज संपलेले 
असून संस्थेकडे कोणत्याही प्रकारचा निधी नसल्यामुळे धनकोचे देणे देता 
येत नाहीत. सभासदाच्या भागाची रक्कम परत करता येत नाही. संस्थेविषयी 
कोणत्याही सभासदास आस्था दिसून येत नाही. त्यामुळे अवसायक यांनी 
दि . ०३/०३/२०२० रोजीच्या अंतिम अहवाल सादर करुन संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


त्या अर्थी , संस्थेची नोंदणी रद्द करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार व अवसायकांनी 
दिलेली अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्था नोंदणी 
रद्द करनेबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


आदेश 


ज्या अर्थी माजी अवसायक यांनी दैनीक अंबाजोगाई आईम्स मध्ये 
दिनांक ११/०२/२०१६ रोजी जाहीर प्रगटन देवून येणे देणेबाबतच्या रकमा 
अवसायकाकडे जमा करनेबाबत दि . १५/०३/२०१६ रोजीच्या संस्थेच्या 
अंतिम सर्वसाधारण सभेत मागणी केलेली होती. तसेच श्री . व्ही . आर. जाधव, 
अवसायक मथुरानागरी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. शेपवाडी तथा 
प्रमुख लिपीक संलग्न कार्यालय यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसाधरण सभा 
दि . ०३/०३/२०२० रोजी बोलविलेली होती परंतु सदर सभेस संस्थेचा 
कोणत्याही सभासदाने उपस्थित राहुन संस्थेचे देणे अथवा येणे बाबत 
हरकत / आक्षेप अवसायकाकडे सादर केलेला नाही. दि . महाराष्ट्र स्टेट 
को - ऑप हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लि . मुंबई जिल्हा कार्यालय बीड 
यांचेकडून दूरध्वनीव्दारे घेतली असता त्यांनी असे नमूद केलेले आहे की 
सदर संस्थेस हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन कर्ज थकबाकी नाही. बीड 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा अंबाजोगाई या शाखेतील संस्थेच्या 
बँक खातेचा दि . ०२/०३/२०२० अखेरचे उताऱ्यावरुन बँक बॅलन्स फक्त 
३५२४ / - आहे . तरी अवायकांनी संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज संपलेले 
असून संस्थेकडे कोणत्याही प्रकारचा निधी नसल्यामुळे धनकोचे देणे देता 
येत नाहीत. सभासदाच्या भागाची रक्कम परत करता येत नाही. संस्थेविषयी 
कोणत्याही सभासदास आस्था दिसून येत नाही. त्यामुळे अवसायक यांनी 
दि . ०३/०३/२०२० रोजीच्या अंतिम अहवाल सादर करुन संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


मी व्ही . एल . पोतंगले , सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था अंबाजोगाई, 
ता . अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन अयोध्या 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. मोरेवाडी, ता . अंबाजोगाई, जि . बीड , 
नोंदणी क्रमांक - बीएचआर / एजेआय/ एचएसजी/ ओएच/ ५२२/ ८ ९ दि . १० / 
०२ / १ ९ ८ ९ , असा असून संस्थेची आज दि . १३/०३/२०२० पासून नोंदणी 
रद्द करण्यात येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन 
झाले असून संस्था निगमनिकाय असल्याचे बंद झाले आहे . 


बीड , १३ मार्च, २०२० 


. 


व्ही एल पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था, अंबाजोगाई ता . जि . बीड . 


त्या अर्थी , संस्थेची नोंदणी रद्द करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार व अवसायकांनी 
दिलेली अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्था नोंदणी 
रद्द करनेबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 


४ 


आदेश 


सहाय्यक निबंधक , यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 

नोंदणी रद्द आदेश 


मी व्ही . एल. पोतंगले, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था अंबाजोगाई, 
ता . अंबाजोगाई, जिल्हा बीड , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मथुरानागरी 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. शेपवाडी, ता . अंबाजोगाई, जि . बीड , 
नोंदणी क्रमांक - बीएचआर / अजेआय / एचएसजी/ ओ/ ५ ९ ० / २००७ दि . ०५ / 
१०/२००७ , असा असून संस्थेची आज दि . १३/०३/२०२० पासून नोंदणी 
रद्द करण्यात येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन 
झाले असून संस्था निगमनिकाय असल्याचे बंद झाले आहे. 


वाचा : - १. मथुरानागरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. शेपवाडी, ता.अंबाजोगाई 

जिल्हा बीड , संस्थेचे अंतिरिम आदेश दि . ३०/१२/२०१४ . 
२. मथुरानागरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. शेपवाडी, ता . अंबाजोगाई 

जिल्हा बीड, संस्थेचे अंतिम आदेश दि . ३०/०३/२०१५ . 
३. अवसायक मथुरानागरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . 
शेपवाडी, ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड, यांचा अहवाल दि . ०३ / 
०३/२०२० . 
४. दै अंबाजोगाई टाईम्स मधील जाहीर प्रगटन दिनांक ११/०२/२०१६ . 
५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ 


बीड , २३ मार्च, २०२० . 


व्ही एल पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था, अंबाजोगाई ता . जि . बीड . 


मधील तरतूद . 


क्र . ४०५/ सनिअ /प्रशासन / अवसायन / नोंदानी रद्द / सन २०२० : - ज्या 
अर्थी मथुरानागरी सहकारी गृनिर्माण संस्था मर्या. शेपवाडी ता . अंबाजोगाई, 


१०२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७-२३ , २०२० : भाद्रपद / अश्विन , २६-०१ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


५ 


आदेश 


सहाय्यक निबंधक , यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 

नोंदणी रद्द आदेश 


मी व्ही . एल . पोतंगले , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था अंबाजोगाई, 
ता . अंबाजोगाई, जिल्हा बीड , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन उज्चल 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. अंबाजोगाई , ता . अंबाजोगाई, जि . बीड , 
नोंदणी क्रमांक - बीएचआर / अजेआय/ एचएसजी / ओ / ९ ८२ दि . २५ / ०६ / 
१ ९ ८२ , असा असून संस्थेची आज दि . १३/०३/२०२० पासून नोंदणी रद्द 
करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन झाले 
असून संस्था निगमनिकाय असल्याचे बंद झाले आहे . 


बीड , २३ मार्च, २०२० . 


वाचा : - १. उज्वल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. अंबाजोगाई, ता . अंबाजोगाई 

जिल्हा बीड , संस्थेचे अंतिरिम आदेश दि . १५ / ०७ / २०१ ९ . 
२. उज्चल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. अंबाजोगाई, ता . अंबाजोगाई 

जिल्हा बीड , संस्थेचे अंतिम आदेश दि . १५ / ० ९ / २०१ ९ . 
३. अवसायक उज्वल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. अंबाजोगाई , 
ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड , यांचा अहवाल दि . ०३/०३/२०२० . 
४. चेअरमन उज्वल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. अंबाजोगाई , 
यांचे पत्र दिनांक १४ /०५ /२०१ ९ . 
५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ 


व्ही एल पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , अंबाजोगाई ता . जि . बीड . 


६ 


मधील तरतूद . 


सहाय्यक निबंधक , यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 

नोंदणी रद्द आदेश 


क्र . ४०७/ सनिअ/ प्रशासन / अवसायन / नोंदानी रद्द / सन २०२० : - ज्या 
अर्थी उज्वल सहकारी गृनिर्माण संस्था मर्या. अंबाजोगाई ता . अंबाजोगाई , 
जि . बीड ही संस्था या कार्यालयाचे आदेश दि . १५ / ०७ / २०१ ९ अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार 
अंतिमरीत्या अवसायनात काढण्यात आलेली होती व दि . २५ / ० ९ / २०१ ९ 
अन्वये उक्त संस्था अतीमरीत्या अवसायनात घेण्यात आली. 


, 


वाचा : - १. मातोश्री रमाबाई आंबेडकर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. 

अंबाजोगाई, ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड, संस्थेचे अंतिरिमरित्या 

आदेश दि . ३० /०३ / २०१ ९ . 
२. मातोश्री रमाबाई आंबेडकर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. 
अंबाजोगाई, ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड , संस्थेचे अंतिम आदेश 
दि . ३० /०३ / २०१ ९ . 
३. अवसायक मातोश्री रमाबाई आंबेडकर सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या. अंबाजोगाई , ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड , यांचा 
अहवाल दि . ०३/०३/२०२० . 
४.चेअरमन मातोश्री रमाबाई आंबेडकर सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या. अंबाजोगाई, यांचे पत्र दिनांक २२ / ०१ / २०१ ९ . 
५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ 


ज्या अर्थी चेअरमन उज्वल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. अंबाजोगाई 
यांचे दि . १४ / ०५ / २०१ ९ रोजी संस्था अवसायनात काढणे बाबत सहाय्यक 
निबंधक यांना पत्र दिलेले आहे . तसेच श्री . व्ही . आर. जाधव, अवसायक 
तथा प्रमुख लिपीक संलग्न कार्यालय यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसाधरण 
सभा दि.०१ / ०३ / २०२० रोजी बोलविलेली होती परंतु सदर सभेस संस्थेचा 
कोणत्याही सभासदाने उपस्थित राहुन संस्थेचे देणे अथवा येणे बाबत 
हरकत / आक्षेप अवसायकाकडे सादर केलेला नाही. दि . महाराष्ट्र स्टेट 
को - ऑप हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लि . मुंबई जिल्हा कार्यालय बीड 
यांचेकडून दूरध्वनीव्दारे माहीती घेतली असता त्यांनी असे 

नमूद 

केलेले 
आहे की सदर संस्थेस हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनची कर्ज थकबाकी 
नाही. बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा अंबाजोगाई या शाखेतील 
संस्थेच्या बँक खातेचा दि . ०२/०३/२०१५ अखेरचे उताऱ्यावरुन बँक 
बॅलन्स फक्त ३५०४ / - आहे . तरी अवायकांनी संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज 
संपलेले असून संस्थेकडे कोणत्याही प्रकारचा निधी नसल्यामुळे धनकोचे 
देणे देता येत नाहीत . सभासदाच्या भागाची रक्कम परत करता येत 
नाही. संस्थेविषयी कोणत्याही सभासदास आस्था दिसून येत नाही. त्यामुळे 
अवसायक यांनी दि .०३/ ०३/ २०२० रोजीच्या अंतिम अहवाल सादर करुन 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


मधील तरतूद . 


क्र . ४०८ / सनिअ/ प्रशासन/ अवसायन/ नोंदानी रद्द / सन २०२० : - ज्या 
अर्थी मातोश्री रमाबाई आंबेडकर सहकारी गृनिर्माण संस्था मर्या. अंबाजोगाई 
ता . अंबाजोगाई, जि . बीड, ही संस्था या कार्यालयाचे आदेश दि . ३० / ०३ / 
२०१ ९ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( २ ) नुसार अंतिमरीत्या अवसायनात काढण्यात आलेली होती व दि . १५ / 
०७ / २०१ ९ अन्वये उक्त संस्था अतीमरीत्या अवसायनात घेण्यात आली. 

ज्या अर्थी चेअरमन मातोश्री रमाबाई आंबेडकर सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या. अंबाजोगाई यांचे दि . २२ / ०१ / २०१ ९ रोजी संस्था अवसायनात 
काढणे बाबत अवसायक यांना पत्र दिलेले आहे. तसेच श्री . एस . बी . 
भंडारी, अवसायक मातोश्री रमाबाई आंबेडकर सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या. अंबाजोगाई तथा सहकारी अधिकारी श्रेणी-२ संलग्न कार्यालय 
यांनी संस्थेची अंतिम सर्वसाधरण सभा दि .०१ / ०३ / २०२० रोजी बोलविलेली 
होती परंतु सदर सभेस संस्थेचा कोणत्याही सभासदाने उपस्थित राहुन 


त्या अर्थी , संस्थेची नोंदणी रद्द करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार व अवसायकांनी 
दिलेली अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्था नोंदणी 
रद्द करनेबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७-२३ , २०२० : भाद्रपद / अश्विन , २६-०१ , शके १ ९ ४२ 


१०२५ 


क्र . ४०४/ सनिअ/ प्रशासन / अवसायन / नोंदानी रद्द / सन २०२० : - ज्या 
अर्थी सहयोग सहकारी भाडेकरु मालकी गृनिर्माण संस्था मर्या. मोरेवाडी 
ता . अंबाजोगाई, जि . बीड ही संस्था या कार्यालयाचे आदेश दि . ३० / १२ / 
२०१४ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( २ ) नुसार अंतिमरीत्या अवसायनात काढण्यात आलेली होती व दि . ३० / 
०३/२०१५ अन्वये उक्त संस्था अतीमरीत्या अवसायनात घेण्यात आली. 


संस्थेचे देणे अथवा येणे बाबत हरकत / आक्षेप अवसायकाकडे सादर 
केलेला नाही. दि . महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन 
लि . मुंबई जिल्हा कार्यालय बीड यांचेकडून दूरध्वनीव्दारे माहीती घेतली 
असता त्यांनी असे नमूद केलेले आहे की सदर संस्थेस हौसिंग फायनान्स 
कॉर्पोरेशन कर्ज थकबाकी नाही. बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 
शाखा अंबाजोगाई या शाखेतील संस्थेच्या बँक खातेचा दि . ०२ / ०३ / 
२०१५ अखेरचे उताऱ्यावरुन बँक बॅलन्स फक्त २१६ / - आहे . तरी अवायकांनी 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज संपलेले असून संस्थेकडे कोणत्याही प्रकारचा 
निधी नसल्यामुळे धनकोचे देणे देता येत नाहीत . सभासदाच्या भागाची 
रक्कम परत करता येत नाही . संस्थेविषयी कोणत्याही सभासदास आस्था 
दिसून येत नाही . त्यामुळे अवसायक यांनी दि . ०३/०३/२०२० रोजीच्या 
अंतिम अहवाल सादर करुन संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारस 
केलेली आहे . 

त्या अर्थी , संस्थेची नोंदणी रद्द करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार व अवसायकांनी 
दिलेली अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्था नोंदणी 
रद्द करनेबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


आदेश 


ज्या अर्थी माजी अवसायक यांनी दैनीक अंबाजोगाई आईम्स मध्ये 
दिनांक ११/०२/२०१६ रोजी जाहीर प्रगटन देवून येणे देणेबाबतच्या रकमा 
अवसायकाकडे जमा करनेबाबत दि . ०१/०३/२०२० रोजीच्या संस्थेच्या 
अंतिम सर्वसाधारण सभेत मागणी केलेली होती. तसेच श्री . व्ही . आर . जाधव , 
अवसायक सहयोग सहकारी भाडेकरु मालकी गृहनिर्माण संस्था मर्या 
मोरेवाडी तथा प्रमुख लिपीक संलग्न कार्यालय यांनी संस्थेची अंतिम 
सर्वसाधरण सभा दि . ०३/०३/२०२० रोजी बोलविलेली होती परंतु सदर 
सभेस संस्थेचा कोणत्याही सभासदाने उपस्थित राहुन संस्थेचे देणे अथवा 
येणे बाबत हरकत / आक्षेप अवसायकाकडे सादर केलेला नाही. दि . महाराष्ट्र 
स्टेट को - ऑप हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लि . मुंबई जिल्हा कार्यालय 
बीड यांचेकडून दूरध्वनीव्दारे घेतली असता त्यांनी असे नमूद केलेले आहे 
की सदर संस्थेस हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन कर्ज थकबाकी नाही. 
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा अंबाजोगाई या शाखेतील 
संस्थेच्या बँक खातेचा दि . ०७/०३/२०२० अखेरचे उतारयावरुन बँक 
बॅलन्स फक्त ५६,१६८ / - आहे . तरी अवायकांनी संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज संपलेले असून संस्थेकडे कोणत्याही प्रकारचा निधी नसल्यामुळे 
धनकोचे देणे देता येत नाहीत. सभासदाच्या भागाची रक्कम परत करता 
येत नाही . संस्थेविषयी कोणत्याही सभासदास आस्था दिसून येत नाही. 
त्यामुळे अवसायक यांनी दि . ०३/०३/२०२० रोजीच्या अंतिम अहवाल 
सादर करुन संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारस केलेली आहे. 


मी व्ही . एल . पोतंगले, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था अंबाजोगाई, 
ता . अंबाजोगाई, जिल्हा बीड , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मातोश्री 
रमाबाई आंबेडकर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. अंबाजोगाई, ता . अंबाजोगाई, 
जि . बीड , नोंदणी क्रमांक - बीएचआर / अंबाजोगाई / गृहनिर्माण / ९ ०२ / ८१. 
दि . ३० / १० / १ ९ ८१ , असा असून संस्थेची आज दि . १३/०३/२०२० पासून 
नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे 
विसर्जन झाले असून संस्था निगमनिकाय असल्याचे बंद झाले आहे . 
बीड , १४ मे , २०२० . 

व्ही एल पोतंगले . 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंबाजोगाई ता . जि . बीड . 


त्या अर्थी , संस्थेची नोंदणी रद्द करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार व अवसायकांनी 
दिलेली अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्था नोंदणी 
रद्द करनेबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 


७ 


आदेश 


सहाय्यक निबंधक , यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये नोंदणी 


रद्द आदेश 


मी व्ही . एल . पोतंगले, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था अंबाजोगाई, 
ता . अंबाजोगाई , जिल्हा बीड , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन सहयोग 
सहकारी भाडेकरु मालकी गृहनिर्माण संस्था मर्या. मोरेवाडी, ता . अंबाजोगाई, 
जि . बीड , नोंदणी क्रमांक - बीएचआर/ एचएसजी/ २४२/ ७८ दि . २१ / ०८ / 
१ ९ ७८ , असा असून संस्थेची आज दि . १३/०३/२०२० पासून नोंदणी रद्द 
करण्यात येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन झाले 
असून संस्था निगमनिकाय असल्याचे बंद झाले आहे . 


वाचा : - १. सहयोग सहकारी भाडेकरु मालकी गृहनिर्माण संस्था मर्या. 

मोरेवाडी, ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड, संस्थेचे अंतिरिम आदेश 

दि .३० / १२ / २०१४ . 
२. सहयोग सहकारी भाडेकरु मालकी गृहनिर्माण संस्था मर्या. मोरेवाडी, 
ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड, संस्थेचे अंतिम आदेश दि . ३०/०३/२०१५ . 
३. अवसायक सहयोग सहकारी भाडेकरु मालकी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . मोरेवाडी , ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड, यांचा अहवाल 
दि . ०३/०३/२०२० . 
४. दै अंबाजोगाई टाईम्स मधील जाहीर प्रगटन दिनांक ११/०७/२०१८ . 
५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ 


बीड , १३ मार्च, २०२० 


. 


व्ही एल पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था, अंबाजोगाई ता . जि . बीड . 


मधील तरतूद . 


१०२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७-२३ , २०२० : भाद्रपद / अश्विन , २६-०१ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


८C 


अवसायक यांनी दि .०३/ ०३/ २०२० रोजीच्या अंतिम अहवाल सादर करुन 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


सहाय्यक निबंधक, यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये नोंदणी 


रद्द आदेश 


त्या अर्थी , संस्थेची नोंदणी रद्द करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार व अवसायकांनी 
दिलेली अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्था नोंदणी 
रद्द करनेबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 


वाचा : - १. शुक्रंभा भाडेकरु मालकी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. 

अंबाजोगाई, ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड , संस्थेचे अंतिरिम 


आदेश 


आदेश दि . ३०/१२/२०१४ . 


२. शुक्रंभा भाडेकरु मालकी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. मोरेवाडी, 
ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड, संस्थेचे अंतिम आदेश दि . ३०/०३/२०१५ . 


३. अवसायक शुक्रंभा भाडेकरु मालकी सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . अंबाजोगाई , ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड , यांचा अहवाल 
दि . ०३/०३/२०२० . 


मी व्ही . एल . पोतंगले, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था अंबाजोगाई, 
ता . अंबाजोगाई, जिल्हा बीड , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन शुक्रंभा 
भाडेकरु मालकी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. अंबाजोगाई, ता . अंबाजोगाई , 
जि . बीड , नोंदणी क्रमांक - बीएचआर / एजेआय/ एचएसजी /५३२/ १९९ ० 
दि . ०८ / ०५ / १ ९९ ० , असा असून संस्थेची आज दि . १३/०३/२०२० पासून 
नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे 
विसर्जन झाले असून संस्था निगमनिकाय असल्याचे बंद झाले आहे. 


४. दै अंबाजोगाई टाईम्स मधील जाहीर प्रगटन दिनांक ११/०२/२०१८ . 


५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ 


मधील तरतूद. 


बीड , १३ मार्च, २०२० . 


व्ही एल पोतंगले, 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , अंबाजोगाई ता . जि . बीड . 


क्र . ४०१ / सनिअ / प्रशासन / अवसायन/ नोंदानी रद्द / सन २०२० : - ज्या 
अर्थी शुक्रंभा भाडेकरु मालकी सहकारी गृनिर्माण संस्था मर्या. अंबाजोगाई 
ता . अंबाजोगाई, जि . बीड ही संस्था या कार्यालयाचे आदेश दि . ३० / १२ / 
२०१४ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( २ ) नुसार अंतिमरीत्या अवसायनात काढण्यात आलेली होती व दि . ३० / 
०३/२०१५ अन्वये उक्त संस्था अतीमरीत्या अवसायनात घेण्यात आली. 


१P 


सहाय्यक निबंधक , यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 

नोंदणी रद्द आदेश 


वाचा : - १.भिमाई गृहनिर्माण मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्या. अंबाजोगाई, 

ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड, संस्थेचे अंतिरिम आदेश दि .३० / १२/ २०१४ . 


२. भिमाई गृहनिर्माण मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्या. अंबाजोगाई, 
ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड , संस्थेचे अंतिम आदेश दि . ३०/०३/२०१५ . 


ज्या अर्थी माजी अवसायक यांनी दैनीक अंबाजोगाई आईम्स मध्ये 
दिनांक ११/०२/२०१६ रोजी जाहीर प्रगटन देवून येणे देणेबाबतच्या रकमा 
अवसायकाकडे जमा करनेबाबत दि . १५/०३/२०१६ रोजीच्या संस्थेच्या 
अंतिम सर्वसाधारण सभेत मागणी केलेली होती. तसेच श्री . एस . बी . भंडारी , 
अवसायक शुक्रंभा भाडेकरु मालकी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या अंबाजोगाई 
जि . बीड तथा सहकार अधिकारी श्रेणी-२ संलग्न कार्यालय यांनी संस्थेची 
अंतिम सर्वसाधरण सभा दि .०१ / ०३ / २०२० रोजी बोलविलेली होती परंतु 
सदर सभेस संस्थेचा कोणत्याही सभासदाने उपस्थित राहुन संस्थेचे देणे 
अथवा येणे बाबत हरकत / आक्षेप अवसायकाकडे सादर केलेला नाही . दि . 
महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लि . मुंबई जिल्हा 
कार्यालय बीड यांचेकडून दूरध्वनीव्दारे घेतली असता त्यांनी असे नमूद 
केलेले आहे की सदर संस्थेस हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन कर्ज थकबाकी 
नाही. बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा अंबाजोगाई या शाखेतील 
संस्थेच्या बँक खातेचा दि . ०२/०३/२०२० अखेरचे उताऱ्यावरुन बँक 
बॅलन्स फक्त ०० / - आहे. तरी अवायकांनी संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज 
संपलेले असून संस्थेकडे कोणत्याही प्रकारचा निधी नसल्यामुळे धनकोचे 
देणे देता येत नाहीत . सभासदाच्या भागाची रक्कम परत करता येत 
नाही . संस्थेविषयी कोणत्याही सभासदास आस्था दिसून येत नाही. त्यामुळे 


३. अवसायक भिमाई गृहनिर्माण मागासवर्गीय सहकारी संस्था 
मर्या . अंबाजोगाई , ता . अंबाजोगाई जिल्हा बीड , यांचा अहवाल 
दि . ०३/०३/२०२० . 


४. दै अंबाजोगाई टाईम्स मधील जाहीर प्रगटन दिनांक ११/०२/२०१६ . 


५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ 


मधील तरतूद . 


क्र . ४०२ / सनिअ/ प्रशासन / अवसायन / नोंदानी रद्द / सन २०२० : - ज्या 
अर्थी भिमाई गृहनिर्माण मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्या. अंबाजोगाई 
ता . अंबाजोगाई, जि . बीड ही संस्था या कार्यालयाचे आदेश दि . ३० / १२ / 
२०१४ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०२ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७-२३ , २०२० : भाद्रपद / अश्विन , २६-०१ , शके १ ९ ४२ 


१०२७ 


१० 


( २ ) नुसार अंतिमरीत्या अवसायनात काढण्यात आलेली होती व दि . ३० / 
०३/२०१५ अन्वये उक्त संस्था अतीमरीत्या अवसायनात घेण्यात आली. 


ज्या अर्थी माजी अवसायक यांनी दैनीक अंबाजोगाई आईम्स मध्ये 
दिनांक ११/०२/२०१६ रोजी जाहीर प्रगटन देवून येणे देणेबाबतच्या रकमा 
अवसायकाकडे जमा करनेबाबत दि . १५/०३/२०१६ रोजीच्या संस्थेच्या 
अंतिम सर्वसाधारण सभेत मागणी केलेली होती . तसेच श्री . एस . बी . भंडारी, 
अवसायक भिमाई गृहनिर्माण मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्या अंबाजोगाई 
जि . बीड तथा सहकार अधिकारी श्रेणी-२ संलग्न कार्यालय यांनी संस्थेची 
अंतिम सर्वसाधरण सभा दि . ०१ / ०२ / २०१ ९ रोजी बोलविलेली होती परंतु 
सदर सभेस संस्थेचा कोणत्याही सभासदाने उपस्थित राहुन संस्थेचे देणे 
अथवा येणे बाबत हरकत / आक्षेप अवसायकाकडे सादर केलेला नाही . दि . 
महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लि . मुंबई जिल्हा 
कार्यालय बीड यांचेकडून दूरध्वनीव्दारे घेतली असता त्यांनी असे नमूद 
केलेले आहे की सदर संस्थेस हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन कर्ज थकबाकी 
नाही. बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा अंबाजोगाई या शाखेतील 
संस्थेच्या बँक खातेचा दि . ०२/०३/२०२० अखेरचे उताऱ्यावरुन बँक 
बॅलन्स फक्त २५६ ९ / - आहे. तरी अवायकांनी संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज 
संपलेले 

असून संस्थेकडे कोणत्याही प्रकारचा निधी नसल्यामुळे धनकोचे 
देणे देता येत नाहीत . सभासदाच्या भागाची रक्कम परत करता येत 
नाही. संस्थेविषयी कोणत्याही सभासदास आस्था दिसून येत नाही. त्यामुळे 
अवसायक यांनी दि .०३/ ०३/ २०२० रोजीच्या अंतिम अहवाल सादर करुन 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . ३८७ / सनिअ /वि -२ / निशिहाइंसुबेससं / २०२०- सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , अंबाजोगाई, जि . बीड या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत 
आहेत की , शितल हायटेक इंजिनिअर्स सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी 
संस्था म . गिरवली बा . ता . अंबाजोगाई जि . बीड . ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत 
आलेली आहे. उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण 
संस्था " असुन उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे. 
बीड, ०५ मे , २०२० . 

व्ही एल पोतंगले . 

सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था , ता . अंबाजोगाई जि . बीड . 


११ 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . ३८ ९ / सनिअ/ वि -२/ निएग्राबिशेसपसं / २०२०- सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था, अंबाजोगाई, जि . बीड या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत 
आहेत की , एन्जल ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था म . मोरेवाडी 
ता . अंबाजोगाई जि . बीड . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे. उक्त नियमाचे 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " साधन संपत्ती संस्था " असून उपवर्गीकरण 
" कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था " आहे. 


बीड , ५ मे , २०२० . 


त्या अर्थी , संस्थेची नोंदणी रद्द करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार व अवसायकांनी 
दिलेली अंतिम अहवालाचे अवलोकन केले असता सदर संस्था नोंदणी 
रद्द करनेबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


व्ही एल पोतंगले, 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . अंबाजोगाई जि . बीड . 


आदेश 


१२ 


मी व्ही . एल . पोतंगले, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था अंबाजोगाई, 
ता . अंबाजोगाई, जिल्हा बीड, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन भिमाई 
गृहनिर्माण मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्या. अंबाजोगाई , ता . अंबाजोगाई , 
जि . बीड , नोंदणी क्रमांक - बीएचआर / एजेआय / एचएसजी/भाडेकरु मालकी 
हक्क / ५०३ / १ ९ ८५ दि . १२ / ०७ / १ ९ ८५ , असा असून संस्थेची आज दि . १३ / 
०३/२०२० पासून नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. या आदेशाच्या दिनांकापासून 
संस्थेचे विसर्जन झाले असून संस्था निगमनिकाय असल्याचे बंद झाले आहे . 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . ३७३ / सनिअ/ वि -२/निश्रीनासपसं/ २०२०- सहाय्यक निबंधक सहकारी 
संस्था , अंबाजोगाई, जि . बीड या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की , 
श्रीकृष्ण नागरी सहकारी पतसंस्था म . अंबाजोगाई ता . अंबाजोगाई जि . 
बीड . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे. उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण " साधन संपत्ती संस्था " असून उपवर्गीकरण " कर्ज 
देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था " आहे . 
बीड , २० मार्च, २०२० . 

व्ही एल पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था , ता . अंबाजोगाई जि . बीड . 


बीड , २३ मार्च, २०२० . 


व्ही एल पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , अंबाजोगाई ता . जि . बीड . 


१०२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७-२३ , २०२० : भाद्रपद / अश्विन , २६-०१ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


१३ 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र .७२३ / सनिअ/ वि -२ /निओनासपसं/ २०२०- सहाय्यक निबंधक सहकारी 
संस्था , अंबाजोगाई, जि . बीड या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत की , 
ओमसाई नागरी सहकारी पतसंस्था म . अंबाजोगाई ता . अंबाजोगाई जि . 
बीड . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . उक्त नियमाचे कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण " साधन संपत्ती संस्था " असून उपवर्गीकरण " कर्ज 
देणाया साधन संपत्ती संस्था " आहे. 


रजा , दिनांक ०२/०३/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ०६/०३/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . एम . मानखैर, हे 
सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एम . मानखैर , 
हे ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


बीड , २७ जुलै, २०२० . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री . एस . टी . चिकणे, 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांनी स्वतःच्या कामासह 
अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 


व्ही एल पोतंगले , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . अंबाजोगाई जि . बीड . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 


जालना, ०२/०३/२०२० 


१४ 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


१६ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र . १८६/ सनिसे/ प्रशासन / अन्नपुर्णा/ तांविसेससं/ नोंदणी / २०२०- मी 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था , ता . सेनगाव याद्वारे अधिसुचना करीत 
आहे की , अन्नपुर्णा तांत्रीक विद्युत सेवा स्वयंरोजगार सहकारी संस्था म . 
सेनगाव , ता . सेनगाव, जि . हिंगोली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रं . एचएलआय / एसजिएन /जिएनएल/ ओ /८८२ / २०२०-२१ / २०२० , 
दि . २८/०८/२०२० असा आहे . 

उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था " व 
उपवर्गीकरण " इतर संस्था" असे करण्यात आलेले आहे . 


वाचा : - श्रीमती एस . एस . बजाज , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
भोकरदन यांचा दिनांक ०२/०३/२०२० ते ०४/०३/२०२० या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


सेनगाव, २८ ऑगस्ट , २०२० . 


कि . बा . फिसके . 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सेनगाव 


१५ 


क्र ./ प्रशा / १४२५ / २०२० : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे श्रीमती 
एस . एस . बजाज , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , भोकरदन यांची दिनांक 
०२/०३/२०२० ते ०४/०३/२०२० पर्यंतची एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , तसेच रजेपुर्वी दिनांक ०१/०३/२०२० रोजीचा शासकीय सुट्टीचा 
फायदा दिनांक २ ९ / ०२ / २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते 
दिनांक ०५/०३/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . एस . बजाज , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , भोकरदन म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एस . 
बजाज , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, भोकरदन म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : - श्री . व्ही . एम . मानखैर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०३/०३/२०२० ते ०५/०३/२०२० या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


आदेश 


क्र ./ प्रशा / १४२६/ २०२० : - जिल्हा न्यायाधीश -१, जालना हे श्री . व्ही . 
एम . मानखैर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना यांना दिनांक 
०३/०३/२०२० ते ०५/०३/२०२० पर्यंतची एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री . बी . एस . जगदाळे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , भोकरदन यांनी स्वतःचे कामाकाज 
सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कार्यभार सांभाळावा . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७-२३ , २०२० : भाद्रपद / अश्विन , २६-०१ , शके १ ९ ४२ 


१०२ ९ 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


१८ 


यावी . 


प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


जालना, २ ९ / ०२ / २०२० 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


वाचा : - श्री . ए . एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त्त सत्र 
न्यायाधीश, जालना यांचा दिनांक १५/०२/२०२० ते १७/०२/२०२० पर्यंतची 
एकूण ( ०३ ) दिवसांची परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 


आदेश. 


आदेश 


१७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


क्र ./ प्रशा / १३०४ / २०२० : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . ए . एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश -२, व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक १५/०२/२०२० ते १७/०२/२०२० पर्यंतची एकूण 
( ०३ ) दिवसांची परावर्तीत रजा , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करीत आहेत . 


वाचा : - श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश जालना यांचा दिनांक २७/०२/२०२० ते २ ९ / ०२ / २०२० पर्यंतची 
एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . एल . टिकले, हे सदरील 
परावर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -२, 
जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . एल . टिकले, 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणून काम 
करतील . 


क्र . / प्रशा / १३२८ / २०२० : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना हे 
श्री . ए . एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, 
जालना यांना दिनांक २७/०२/२०२० ते २ ९ / ०२ / २०२० पर्यंतची एकूण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेनंतर दिनांक ०१/०३/२०२० रोजीचा 
शासकीय सुट्टीचा फायदा दिनांक २६/०२/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०२/०३/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचे तसेच त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेले जिल्हा न्यायाधीश-१, 
जालना तातडीचे कामकाज श्री . एन . आर . प्रधान, जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी साभाळले . 


सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
यावी . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एल . टिकले , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-२, जालना 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


जालना, २७/०२/२०२० 


स्वाक्षरीत , 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश जालना म्हणून जिल्हा 


न्यायालयात काम करतील. 


१ ९ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी सांभाळावे. 


वाचा : - श्री . आर . आर . भद्रे, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांचा दिनांक १५/०६/२०२० ते २५/०६/२०२० या ( ११ ) दिवसांची परावर्तीत 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 


आदेश 


जालना, २७/०२/२०२० 


स्वाक्षरीत , 


क्र . / प्रशा / २४८८ / २०२० : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे श्री . आर . 
आर . भद्रे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अंबड यांची दिनांक १५ / ०६ / 
२०२० ते २५/०६/२०२० या ( ११ ) दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करीत 
आहेत . 


प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . आर . भद्रे, हे सदरील 


१०३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७-२३ , २०२० : भाद्रपद / अश्विन , २६-०१ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


२१ 


परावर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश, क . 
स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : - श्री . स . बा . कोहाळे , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश, जालना यांचा दिनांक २ ९ / ०६ / २०२० ते ०१/०७/२०२० पर्यंतची 
एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . आर . 
भद्रे, हे दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अंबड म्हणून काम करतील. 

उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीतील श्री . एस . व्ही . निमसे, 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अंबड यांनी स्वतःच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळाला. 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 


आदेश. 


आदेश 


जालना , ०२/०७/२०२० 


क्र ./ प्रशा / २४४० / २०२० :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना हे 
श्री . स . बा . कोहाळे, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, 
जालना यांना दिनांक २ ९ / ०६ / २०२० ते ०१/०७/२०२० पर्यंतची एकूण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २ ९ / ०६ / २०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पासून ते दिनांक ०२/०७/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


एस . जी . वेदपाठक , 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


२० 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . स . बा . कोहाळे, हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -६ व 
अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणून काम करीत राहिले असते. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : - श्री . ए . एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश, जालना यांचा दिनांक २ ९ / ०६ / २०२० ते ०१/०७/२०२० पर्यंतची 
एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . स . बा . कोहाळे, 
जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, म्हणुन जिल्हा न्यायालयात 
काम करतील . 


आदेश. 


आदेश 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचे तातडीचे कामकाज श्री . एन.आर. प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी सांभाळावे. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 


जालना , २६/०६/२०२० 


क्र ./ प्रशा / २४४६ / २०२० :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना हे 
श्री . ए . एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, 
जालना यांना दिनांक २ ९ / ०६ / २०२० ते ०१/०७/२०२० पर्यंतची एकूण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २६/०६/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पासून ते दिनांक ०२/०७/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय 

सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . एल . टिकले, हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . एल . टिकले, 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, म्हणून जिल्हा न्यायालयात 
काम करतील . 


श्रीमती एस . के . केवले, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


२२ 


जिल्हा व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचे तातडीचे कामकाज श्री . एन . आर . प्रधान, जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी सांभाळावे. 


वाचा : - श्री . एम . एन . जैस्वाल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २ ९ / ०६ / २०२० ते ०२/०७/२०२० पर्यंतची एकूण ( ०४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे 


जालना , २ ९ / ०६ / २०२० 


क्र . / प्रशा/ २४२१ / २०२० : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे श्री . एम . 
एन . जैस्वाल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , जालना यांची 
दिनांक २ ९ / ०६ / २०२० ते ०२/०७/२०२० या ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक २६/०६/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ०३/०७/२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्र . जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७-२३ , २०२० : भाद्रपद / अश्विन, २६-०१ , शके १ ९ ४२ 


१०३१ 


२४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एम . एन . जैस्वाल, हे 
सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एन . जैस्वाल , 
हे ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर जालना, म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


वाचा : - श्रीमती के . एस . झंवर , २ रे दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २०/०४/२०२० ते २३/०४/२०२० पर्यंतची एकूण 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . व्ही . एस . यादव , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , जालना यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


क्र . / प्रशा / २३५४ / २०२० :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना हे 
श्रीमती के . एस . झंवर , रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना 
यांना दिनांक २०/०४/२०२० ते २३/०४/२०२० पर्यंतची एकूण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा, रजेपुर्वी दिनांक १ ९ / ०४ / २०२० रोजीचा शासकीय सुट्टीचा 
फायदा, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 


जालना , २६/०६/२०२० 


एस . जी . वेदपाठक . 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती के . एस . झंवर , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


२३ 


जिल्हा व अपर सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : - श्री . बी . एस . गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
बदनापूर यांचा दिनांक २३/०६/२०२० ते २६/०६/२०२० पर्यंतची एकूण 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के . एस . 
झंवर , ह्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना म्हणुन दिवाणी 
न्यायालयात काम करतील . 


आदेश 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी. 


जालना, २०/०६/२०२० 


क्र . /प्रशा/ २३४२/ २०२० :- जिल्हा न्यायाधीश -१, जालना हे श्री . बी . एस . 
गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , बदनापूर यांची दिनांक 
२३/०६/२०२० ते २६/०६/२०२० पर्यंतची एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा तसेच रजेनंतर दिनांक २७/०६/२०२० व दिनांक २८/०६/२०२० 
रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करीत आहेत . 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना . 


२५ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . बी . एस . गायकवाड , हे 
सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , बदनापूर , म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . एस . गायकवाड , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , बदनापूर , म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


वाचा : - श्री . डी . के . सोनोने, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , जाफ्राबाद 
यांचा दिनांक २२/०६/२०२० ते २६/०६/२०२० पर्यंतची एकूण ( ०५ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती बी . के . पाटील , 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, बदनापूर , यांनी स्वतःचे कामकाजासह 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


जालना , १ ९ / ०६ / २०२० 


क्र . / प्रशा/ २३६० / २०२० : - जिल्हा न्यायाधीश -१ . जालना हे श्री . डी . के . 
सोनोने , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , जाफ्राबाद, यांची दिनांक २२ / ०६ / 
२०२० ते २६/०६/२०२० पर्यंतची एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा 
तसेच रजेपुर्वी दिनांक २१/०६/२०२० व रजेनंतर दिनांक २७/०६/२०२० 
व दिनांक २८/०६/२०२० रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा, दिनांक 
२ ९ / ०६ / २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश , जालना . 


१०३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७-२३ , २०२० : भाद्रपद / अश्विन , २६-०१ , शके १ ९ ४२ 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . के . सोनोने, हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर 
जाफ्राबाद , म्हणून काम करीत राहिले असते . 


१ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश जालना आणि दिनांक १३/०६/२०२० व 
१४/०६/२०२० रोजीचे रिमांडचे तातडीचे कामकाज श्री . एन . आर . 
प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी 
सांभाळले . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . के . सोनोने, 
हे दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , जाफ्राबाद , म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


जालना, १७/०६/२०२० 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . ए . आर . व्यवहारे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर जाफ्राबाद यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा. 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


२७ 


जालना , २०/०६/२०२० 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना . 


वाचा : - श्री . बी . एस . गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
बदनापूर यांचा दिनांक १३/०४/२०२० ते १८/०४/२०२० पर्यंतची एकूण 
( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


२६ 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : - श्री . डॉ . ख्वाजा फारूख अहेमद, जिल्हा न्यायाधीश -५ व 
अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांचा दिनांक ०८/०६/२०२० ते १६ / 
०६/२०२० पर्यंतची एकूण ( ० ९ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश. 


आदेश 


क्र ./ प्रशा / २१५० / २०२० :- जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्री . बी . एस . 
गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर बदनापूर यांची दिनांक 
१३/०४/२०२० ते १८/०४/२०२० पर्यंतची एकूण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित 
रजा तसेच रजेपुर्वी दिनांक १०/०४/२०२० ते दिनांक १२/०४/२०२० 
आणि रजेनंतर दिनांक १ ९ / ०४ / २०२० रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा , 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . बी . एस . गायकवाड , हे 
सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर बदनापूर , म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . एस . गायकवाड , 
हे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर बदनापूर, म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


क्र . / प्रशा / २३०१ / २०२० : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . डॉ . वॉजा फारूख अहेमद , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश जालना यांना दिनांक ०८/०६/२०२० ते १६/०६/२०२० पर्यंतची 
एकूण ( ० ९ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डॉ . ख्वाजा फारूख अहेमद, 
हे सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-५ 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर जालना श्री . डॉ . ख्वाजा 
फारूख अहेमद, जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, जालना 
म्हणून जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज दिनांक ०८/०६/२०२० ते १०/०६/२०२० आणि दिनांक 
१५/०६/२०२० व १६/०६/२०२० रोजी श्री व्ही . जी . रघुवंशी, जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश जालना , दिनांक ११ / ०६ / 
२०२० व १२/०६/२०२० रोजी श्री . एस . जी . वेदपाठक , जिल्हा न्यायाधीश 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती बी . के . पाटील, 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर बदनापूर , यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला. 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


जालना, ०५/०६/२०२० 


एस . जी . वेदपाठक , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश, जालना. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNIROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे , राजपत्र क्र .२० ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७-२३ , २०२० : भाद्रपद / अश्विन २६-०१ , शके १ ९ ४२ [किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 


१ 


UDGIR MUNICIPAL COUNCIL 


BY PRESIDENT MUNICIPAL COUNCIL , UDGIR 


Under section 37 ( 1 ) ofMaharashtra regional and 

Town Plannig Act , 1966 . 


The Development Plan of Udgir ( here in after referred 
to as " The said Development Plan " ) has sanctioned hy 
the urban Development Department Notification number 
TPS 3711 / 1825 / CR- 177 / 2011 / UD - 30 Dated 3rd April, 
2012 . 


उदगीर नगर परिषद जि . लातूर 

जाहिर प्रगटन 

अध्यक्ष , नगर परिषद यांच्याकडून 
जा . क्र . उनप / नरवि / ०६०७ / २०२०.- महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम कलम ३७ ( १ ) अन्वये मंजूर विकास योजनेत किरकोळ फेरबदल 
करणेबाबत . 

विकास योजना उदगीर ( यापुढे उक्त विकास योजना म्हणून ओळखलेली) 
हि शासनाने नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र.- टीपीएस ३७११ / 
१८२५ / CR- 177/ 2011 / UC - 30 दि .०३ एप्रिल, २०१२ अन्वये मंजूर 
केलेली आहे . 

उक्त विकास योजना आराखड्यातील सर्व्हे नं . २ ९ ४ मधील आरक्षण 
क्र .४५ या जागेचे सध्याचे असलेले खेळाचे मैदान या आरक्षणाचे ठिकाण 
महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियम कलम ३७ ( १ ) अन्वये किरकोळ फेरबदल 
मैदान या आरक्षणाचे ठिकाण महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियम कलम ३७ 
( १ ) अन्वये किरकोळ फेरबदल करण्याचे नियोजन प्राधिकरण यांचे मत 
आहे व अशा प्रकारचा निर्णय उदगीर नगर परिषद सर्वसाधारण सभा 
ठराव क्र . २३५ दिनांक १३/०८/२०२० अन्वये घेण्यात आला आहे . 

यानुसार सदर आरक्षण बदलाबाबत ज्या कोणास कोणत्याही सूचना 
व हरकती द्यावयाच्या असल्यास त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत उदगीर 
नगर परिषदेकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . 
सादर करण्याचा पत्ता : नगर परिषद उदगीर, नगर परिषद मुख्यालय , 

हुतात्मा स्मारक समोर, नांदेड -बिदर रोड , 
उदगीर पिन - ४१३ ५१७ . 


Whereas the Municipal Council Udgir have resolved 
in general body meeting dated 13/08/2020 Resolution 
No. 235 , for the minor modification in Reservation No. 
45 ( Survey No. 294) under section 37 ( 1 ) of Maharashtra 
Regional and Town Plannig Act , 1966 . 


So any one can suggest and object in writing 30 days 
from the Government Gazette Publication date towards 
president municipal council Udgir. 


Address : Nagar Parishad Udgir , Nagar Parishad 

headquarters , Near Hutatma Smarak , 
Nanded - Bidar Road, Udgir - 413517 . 


उदगीर : दि . ०१ / ० ९ / २०२० 


Udgir : 01/09/2020 


अध्यक्ष , 
नगर परिषद , उदगीर, 


President , 
Municipal Council , Udgir 


औ . भाग- १ - अ -२० 


६४ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १७-२३ , २०२० : भाद्रपद / अश्विन, २६-०१ , शके १ ९ ४२ 


६५ 


२ 


UDGIR MUNICIPAL COUNCIL 


उदगीर नगर परिषद जि . लातूर 


BY PRESIDENT MUNICIPAL COUNCIL , 

UDGIR 


जाहीर प्रगटन 


अध्यक्ष , नगर परिषद यांच्याकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम कलम ३७ ( १ ) अन्वये विकास 
योजनेत किरकोळ फेरबदल करणे बाबत . 


विकास योजना, उदगीर (यापुढे उक्त विकास योजना म्हणुन ओळखलेली) 
ही शासनाने नगर विकास विभाग अधिसुचना क्र .- टीपीएस ३७११ / १८२५ / 
सी आर-१७७/ २०११/ नवि -३० दिनांक ०३ एप्रिल, २०१२ अन्वये मंजूर 
अन्वये मंजूर केलेली आहे. 
उक्त विकास योजना आराखडयातील सर्वे नं .३४३ / १ येथील आरक्षण 
क्र .७३ येथील खेळाचे मैदान आणि आरक्षण क्र .७४ प्राथमिक शाळा व 
क्रिडांगण या आरक्षणाचे ठिकाण महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियम कलम 
३७ ( १ ) अन्वये किरकोळ फेरबदल करण्याचे नियोजन प्राधिकरण यांचे 
मत आहे व अशा प्रकारचा निर्णय उदगीर नगर परिषद सर्वसाधारण सभा 
दिनांक १३/०८/२०२० ठराव क्र .२३३ अन्वये घेण्यात आला आहे . 


Under section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and 

Town planning Act , 1966 . 
The Development plan oſ udgir ( here in alter re 
ferred to as " The said Development Plan " ) has been 
sanctioned by the urban Development Department 
Notification number TPS3711 /1825 / CR-177/ 2011 / 
UD - 30 Dated 03 april ] 2012 . 
Whereas the Municipal Councial Udgir have re 
solved in general body mecting dated 13/08/2020 
Resolution NO . 233 , for the minor modification in 
Reservation no . 73 and ( Survey No. 343/1 ) Reser 
vation no . 74 under section 37 ( 1 ) of Maharashtra 
Regional and Town Planning act , 1966 . 
So an one can suggest and object in writing within 
30 days from the Government Gazette publication 
date towards presedent Municipal Council Udgir. 


यानुसार सदर आरक्षण बदलाबाबत ज्या कोणास कोणत्याही सुचना व 
हरकती दयावयाच्या आसल्यास त्यांनी ही अधिसुचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन ३० दिवसाच्या आत उदगीर 
नगर परिषदेकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . 


Address : Nagar Parishad Udgir, Nagar Parishad 

headquarters, Near Hutatma Smarak , 
Nanded -Bidar Road , Udgir - 413 517 . 


सादर करण्याचा पत्ता : नगर परिषद उदगीर, नगर परिषद मुख्यालय , 

हुतात्मा स्मारक समोर, नांदेड -बिदर रोड, 
उदगीर पिन - ४१३ ५१७ . 


Udgir : 


/08 /2020 


उदगीर : दि . 


/ ०८ / २०२० 


President, 
Municipal Council , Udgir 


अध्यक्ष , 


नगर परिषद , उदगीर. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTEDAT GOVERNMENT PRESS , PAITHANROAD , AURANGABAD - 431005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A, NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI -400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


